= पोलीस अधीक्षकांची पाच 
अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत. 
परिविक्षाधीन भारतीय पोलीस सेवा 
अधिकारी-६१ वी तुकडी 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक : आयपीएस-१७१०/प्र.क्र.८७/पोल-१, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : १४ जून. २०१०. 
प्रस्तावना :- भारतीय पोलीस सेवेच्या ६१ व्या तुकडीतील खालील पाच परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना 
ते महाराष्ट्र राज्यात परिविक्षाधीन म्हणून रुजू झाल्यापासून म्हणजेच दि.१८.०१.२०१० ते 
दि.२४.०७.२०१० पर्यंतच्या कालावधीत महाराष्ट्र राज्यात प्रशिक्षण घेण्याकरीता सहाय्यक पोलीस 
अधीक्षकाची पाच अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर पदे 
भारतीय पोलीस सेवेतील कनिष्ठ वेतनश्रेणीतील म्हणजेच रुपये १५,६००-३९,१००-- ग्रेड पे 


५,४००/- या वेतनश्रेणीतील आहेत. :- 


अ.क्र. | प्रशिक्षणार्थीचे नांव प्रशिक्षणासाठी नियुक्तीचा जिल्हा 
।__१__ | श्रीमती ज्योती सिंग, | अहमदनगर 
2 श्रीमती मनिता मलिक जळगांव 
3 | श्री. अखिलेश कुमार सिंग अकोला 
४ | श्री. परमजित दहिया जालना 
/__५___ श्री. सदिप बी.पाटील | चंद्रप्र | 


उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांच्या दिनांक १८.०१.२०१० ते दिनांक २४.०७.२०१० या 
कालावधीतील वेतन व भत्ते यासाठी रुपये १०,२७,९५०/- (रुपये दहा लाख सत्ताविस हजार नऊशे 
पन्नास फक्त) इतका खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


त्यानुसार शासन आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- भारतीय पोलीस सेवेच्या ६१ व्या तुकडीतील श्रीमती ज्योती सिंग व इतर 
अशा एकूण ५ परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना दि.१८.०१.२०१० ते. दि.२४.०७.२०१० पर्यंत महाराष्ट्र 
पोलीस अकादमी, नाशिक आणि त्यानंतर त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या जिल्हयात प्रशिक्षण 
कालवधीकरिता वेतन व भत्ते यासाठी रु.१०,२७,९५०/- (रुपये दहा लाख Galas हजार नऊशे 
पन्नास फक्त ) इतका खर्च करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. यासाठी होणारा खर्च 


"२०५५-पोलीस-(००) १०९ जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल (२०५५०१६८)" या 


z Tate 
क FX Bin. x 
Ries 


उपलेखाशिर्षाखाली ADR असलेल्या अनुदानातून (०१) वेतन या उद्दीष्टामधून सन २०१०-११ या 
11 . 


वर्षीच्या मंजूर अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 


soe निर्णय वित्त विभागोंच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५६/१०/व्यय-७ 


दि.4५.०५.२०१० SY Ura झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


: oT. 
EATS 
Bele 
teu ( fa. बिलोणीकर ) 
san os aay aed, गृह विभाग, AERIS SAA. 
प्रति, Ve ta 2 | र. 
या 


यांना त्याचे: SEA क्र टीआरजी/रोमन एक/५(१)/आयपीएस प्रोबेशन/६१आरआर बॅच/२०१०/६१५, 
दि.११ फेब्रुवारी, २०१० च्या संदर्भात is 

* संचालक, महासष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक | 

* महालेखापाल-१-/-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

* अधिदान व लेस्म-अधिकारी, मुंबई |. 

* निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

* जिल्हा कोषागार-अधिकारी, नाशिक 

* संह संचालक (तात्रिक), लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, 
मुंबई (२ Waist 

* वित्त विभाग, व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा-१ / अर्थसंकल्प-३ / अर्थसंकल्प-१० /टविनियम, मंत्रालय 
मुंबई 

* अवर सचिव,.कार््रासन.बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. टा 


~ 1 


ek अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 1g 


वैयक्तिक नस्ती / निवड नस्ती (पोल-१) 


जोधा २९२४० 61 Bath)) 


